अंशत: बदल 

श्री.ओमप्रकाश सारडा, 

उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१५१/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२१ 


शासन आदेशा 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, 


दि.२९.७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम 


विभागांतर्गत कार्यरत असलेले श्री. ओमप्रकाह सारडा, उप अभियंता यांच्या शासन आदेश, 


सा.बां.वि. क्र.एळटीएस २०२१/प्र.क्र.७५/सेवा-२, दिनांक ०६.८.२०२१ अन्वये सा.बां.उप विभाग 


क्र.२, लातूर येथे करण्यात आलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार अंशात: बदल करण्यात 


येऊन त्यांची पदस्थापना सा.बां.उप विभाग, औसा या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. श्री.ओमप्रकाडा सारडा, उप अभियंता नविन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी 


अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून 


समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता 


देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर- १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक 


३०/८/१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. 


३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.ओमप्रकाडा सारडा, उप 


अभियंता यांनी पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत 


संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत 


करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. 


म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज 


स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१५१/सेवा-२ 


सदर झासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१७२५३५१६१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Patil Swati अ क 
Sachin oe ma 
(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, उस्मानाबाद 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

५. श्री.ओमप्रकाश सारडा, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद यांच्यामार्फत. 

६. Aaa (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) / 
मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.(सार्वजनिक 
उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि, मंत्रालय 
मुंबई. 

८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


